नक्षलग्रस्त भागातील गडचिरोली, अहेरी व 
गोंदिया जिल्ह्यांतील अतिसंवेदनशील पोलीस 
ठाणी / पोलीस उप ठाणी / सरास्त्र दूरक्षेत्रे व 
कार्यालये येथे व अतिसंवेदनशील क्षेत्रात 
कार्यरत विविध शाखांचे पोलीस अधिकारी / 
कर्मचारी यांना अनुज्ञेय वेतनाच्या दीडपट 
दराने वेतन व महागाई भत्ता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स ०११४/प्र.क्र.२६/वि.शा.१ ब 
सेंटर-१, ७ वा मजला, जागतिक व्यापार केंद्र, 
कफ परेड, मुंबई - ४०० ००५. 
दिनांक :- ३१ मे, २०१४ 


वाचा - 
शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स ०८०९/प्र.क्र.५००/वि.शा.१ ब, दिनांक ११ जानेवारी, २०१०. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स ०८०९/प्र.क्र.५००/वि.शा.१ ब, दिनांक ३ नोव्हेंबर, २००९. 

३) शासन निर्णय क्रमांकः एपीओ २८०९/प्र.क्र.२९०/पोल-३, दिनांक ३१ डिसेंबर, २००९. 

४) शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स १११०/प्र.क्र.४९९/वि.शा.१ ब, दिनांक १८ फेब्रुवारी, २०११. 
५) शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स १११०/प्र.क्र.४९९/वि.शा.१ ब, दिनांक १३ मार्च, २०१२. 

६) शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स १०१२/प्र.क्र.४०८/वि.शा.१ ब, दिनांक २२ मार्च, २०१३. 


१ 


—_ wer "> 


na 


शासन निर्णय- 

नक्षलग्रस्त गडचिरोली, अहेरी (पोलीस जिल्हा) व गोंदिया जिल्ह्यांतील अतिसंवेदनशील क्षेत्रात कार्यरत 
असणाऱ्या पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना अनुज्ञेय असलेल्या वेतनाच्या दीडपट दराने वेतन व महागाई भत्ता 
देण्यासंबंधाने शासन आता पुढीलप्रमाणे आदेश देत आहे :- 

१) गडचिरोली व अहेरी जिल्ह्यातील अतिसंवेदनशील पोलीस ठाणी / पोलीस उपठाणी / ware 
दूरक्षेत्रे व कार्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी व राज्य सेवेतील 
अधिकारी / कर्मचारी यांना अनुज्ञेय वेतनाच्या दीडपट दराने मूळ वेतन व महागाई भत्ता देण्यात 
यावा. त्याचप्रमाणे गोंदिया जिल्ह्यातील उद्देशिकेतील अनुक्रमांक (४) येथील दिनांक १८.०२.२०११ 
च्या शासन निर्णयाद्वारे निश्चित करण्यात आलेल्या पोलीस ठाणी / पोलीस उपठाणी / wana 
दूरक्षेत्रे व इतर कार्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी व राज्य 
सेवेतील अधिकारी / कर्मचारी यांना अनुज्ञेय असलेल्या मूळ वेतनाच्या दीडपट दराने वेतन व 
महागाई भत्ता देण्यात यावा म्हणजेच राज्यातील पोलीस दलाच्या विविध शाखांचे अधिकारी / 
कर्मचारी यांना अतिसंवेदनशील क्षेत्रात कार्यरत / तैनात असताना करावे लागणारे जोखमीचे काम 
विचारात घेता Sad संवेदनशील भागात कार्यरत असतील तोपर्यंतच त्यांना दीडपट दराने वेतन व 
महागाई भत्ता देय राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स ०११४/प्र.क्र.२६/वि.शा.१ब 


2) 


&) 


राज्य गुप्तवार्ता विभागाचे अधिकारी / कर्मचारी यांना एकस्तर पदोन्नतीचा लाभ ते राज्यात कोठेही 
कार्यरत असले तरी अनुज्ञेय आहे. तथापि गोंदिया व गडचिरोली या जिल्ह्यांत काम करणाऱ्या 
अधिकारी / कर्मचारी यांच्या कामाचे स्वरुप अत्यंत जोखमीचे आहे. यास्तव या जिल्ह्यांत 
अतिसंवेदनशील भागात कार्यरत असलेल्या राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या अधिकारी / कर्मचारी यांना 
प्रोत्साहन मिळण्याच्या दृष्टीने एकस्तर पदोन्नतीचा लाभ किंवा अतिसंवेदनशील पोलीस ठाणी / 
पोलीस उप ठाणी / सरास्त्र दूरक्षेत्र येथे कार्यरत अधिकारी / कर्मचाऱ्यांप्रमाणे अनुज्ञेय वेतनाच्या 
दीडपट दराने वेतन अधिक महागाई भत्ता यापैकी जे जास्त असेल ते देय राहील. 

राज्य राखीव पोलीस बलाच्या तुकड्या गडचिरोली, अहेरी / गोंदिया जिल्ह्यांतील अतिसंवेदनशील 
क्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्यांच्या कामाचे स्वरुप अत्यंत जोखमीचे असल्याने राज्य राखीव पोलीस 
बलातील अधिकारी / कर्मचारी उक्त संवेदनशील भागात कार्यरत असतील तोपर्यंतच त्यांना 
दीडपट दराने अनुज्ञेय वेतन व महागाई भत्ता देय राहील. 

नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांना सामान्य प्रशासन विभागाकडून 
नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी यांना लागू केलेल्या इतर आर्थिक सवलती 
अनुज्ञेय असणार नाहीत. सदरची बाब संबंधित अधिकाऱ्यांनी विचारात घेऊन त्याप्रमाणे वेतन अदा 
करावे. 

यावरील खर्च या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालण्यात येतात त्याच 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालण्यात यावा व तो मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

हे आदेडा दिनांक ०१ जानेवारी, २०१४ ते दिनांक ३१ डिसेंबर, २०१४ या कालावधीकरिता लागू 
राहतील. 


सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २४४/२०१४/व्यय-७, 
दिनांक २०.०५.२०१४ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१४०५३११२५३५२९५२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


१. 


Digitally signed by Bajrang 


H Digambar U 
B च] [ चै a Q DN: CN= ae Digambar 
i Umate, C = IN, S= 
MAHARASHTRA, O = 
D | Q a aa b a [ GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = HOME 


U aa ate Date: 2014.05.31 14:4545 


(ब.दि.उमाटे) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स ०११४/प्र.क्र.२६/वि.शा.१ ब 


२. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
मा.मंत्री (गृह) / मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 
४. सर्वमा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 

७. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

८. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

९. अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१०. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
११. आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई 
१२. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल, नागपूर / पुणे 
१३. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नक्षलविरोधी अभियान, नागपूर 
१४. पोलीस उपमहानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, नागपूर 
१५. सर्व जिल्हाधिकारी 
१६. सर्व पोलीस आयुक्त 
१७. सर्व पोलीस अधिक्षक 
१८. सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल 
१९. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर 
२०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
२१. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 
२२. सर्व कोषागार अधिकारी 
२३. वित्त विभाग (व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई 
२४. सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 
२५. निवडनस्ती (वि.शा.१ब) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


